सन २०२१-२२ करीता एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजना (ICPS) या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व ates विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 


. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.५५/का-०८, दि.१०/०५/२०२१ 

. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.५५/का-०८, दि.७/०७/२०२१ 

. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.५५/का-०८, दि.१०/११/२०२१ 

. महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली, यांचे पत्र क्र.२२-४९/२०१५-७॥//-॥, 
दि.०७/०१/२०२२ 

५. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०३/०२/२०२२ 


Cc AW A -5 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन 
२०२१-२२ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य हिश्यापोटी अनुक्रमे रू. ७९९०.२० लक्ष व 
रु.५९२२.२८ लक्ष असा एकूण रु. १३९१२.४८ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
यापैकी केंद्र हिस्सा रू.१६४५.०१ लक्ष व राज्य हिस्सा रू.१३६५.७३ लक्ष असा एकूण रू.३०१०.७४ लक्ष 
निधी वाचा क्र.१, २ व ३ वरील झासन निर्णयान्वये यापूर्वी वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. केंद्र शासनाकडून वाचा क्र. ४ अन्वये एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत केंद्र हिस्सा 
रू.३७१२.१८ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी व त्यांस आनुषंगिक राज्य हिस्सा वित्त 
विभागाने वाचा क्र. ५ वरील परिपत्रकान्वये मान्यत्या दिल्याच्या प्रमाणात आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल संरक्षण योजने करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने विवरणपत्रातील मधील 
लेखाशीर्ष/उद्ीष्टांना रकाना क्र. ५ व ८ प्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना या शासन 
निर्णयाद्वारे निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 


(रु.लक्ष) 
|. मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक । मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक । 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, 
(१६) शासकीय संस्था, (१६) (०१) एकात्मिक । (१६) शासकीय संस्था, (१६) (०२) एकात्मिक 
अ.क्र उद्दिष्ट बाल संरक्षण योजना (२२३५ ७००९), केंद्र | बाल संरक्षण योजना (2234 Codd), राज्य 
हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च, हिस्सा ,कार्यक्रमावरील खर्च, 
. प्रस्तावित ी प्रस्तावित 
अ.अंदाज वितरित अ.अंदाज वितरित 
वितरण वितरण 
१ ०१, वैतन १३५७.५५ ५८९.५६ १३९.२० ९०५.०३ | ४०६.७८ ७९.०६ 
२ | ०६,दूरध्वनी,वीज,पाणी ३९.३६ ७.८७ २७.५५ २६.२४ ५.२४ १८.३७ 
३ | %० कंत्राटी सेवा ५५८.३१ १२४.५८ २१२.१५ ३७२.२१ ८३.०५ १४१.४४ 
४ | ११,देशांतर्गत प्रवास खर्च TERS _ ae ६.३० होच शिळ गि!) ane 
५ | १३,कार्यालयीन खर्च ६९.०० शिळ) oe 33.30 poe वि ee a 
६ | 48, भाडे, पट्टी वकर ९५.२२ शि ८५.६९ ६३.४८ वि ५७.१३ 
७ १९,आहार खर्च २१०.०० शिळ .00 १५७.५० १३०.०० | "७७ ९७.५० 
<. 2 q , पुरवठा व सामग्री 9 (9. Q ट्‌ शि .00 q Q A 8 ६ q q 7 षु 2 शिळा .00 Ge ६ 8 
९ । ३१,सहायक अनुदान १०७०.३२ | 2,00 | .०० | 2,00 | .०० (993.48 | 9.00 | .०० | 2.00 | .०० 
एकूण (१) ३४३२.२८ ७२२.०१ ६७७.६५ ७३७.०८ | ४९५.०७ ४३०.५४ 
मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय 
संस्थांना सहाय्य, (00)(02) एकात्मिक बाळ | संस्थांना सहाय्य, (00) (०३) एकात्मिक बाल 
अक्र उद्दिष्ट संरक्षण योजना (२२३५ ७०२७ , केंद्र संरक्षण योजना (२२३५ ७०३६), राज्य 
हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च हिस्सा , कार्यक्रमावरील खर्च 
न प्रस्तावित : प्रस्तावित 
अ.अंदाज वितरित अ.अंदाज वितरित 
वितरण वितरण 
१ | ३१, सहायक अनुदान ३१६८.०२ | 0.00 | ,०० | 0.00 | ,00 2992.09 | 0,00 | ,00 | 0.00 | ,00 
; ३६, सहायक अनुदान ८८१.३० १३२.२० २२८.०० ५८७.५४ ८८.१२ ७२.९६ 
(वेतन) 
एकूण (२) ४०४९.३२ १३२.२० २२८.०० २६९९.५५ ८८.१३ ७२.९६ 
मागणी क्र. एक्स ०१,२२३५- सामाजिक मागणी क्र. एक्स ०१,२२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, 
(१६) शासकीय संस्था, (१६) (०३) एकात्मिक । (१६) शासकीय संस्था, (१६) (०४) एकात्मिक 
बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत बाळ कल्याण । बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत बाळ कल्याण 
अ.क्र. उद्दिष्ट समिती व बाल न्याय मंडळ यांना सहायक =| समिती व बाल न्याय मंडळ यांना सहायक 
अनुदान (२२३५ 0४१२), केंद्र हिस्सा, अनुदान (२२३५ ७४२१),राज्य हिस्सा, 
कार्यक्रमावरील खर्च, कार्यक्रमावरील खर्च, 
: प्रस्तावित : प्रस्तावित 
अ.अंदाज वितरित अ.अंदाज वितरित 
वितरण वितरण 
१ । ३१, सहायक अनुदान ५०८.६० २१४.४७ | 0.00 | ,00 ९४४.५४ | 320.3%, | 0.00 | ,00 
एकूण (3) ५०८.६० २१४.४७ ७९ .0०0 ९४४.५४ ३९८.३१ eee .00 
एकुणात एकूण (9+2+3) ७९९०.२० ८५४.२१ ९०५.६५ ५९२२.२८ | ५८३.२० ५०३.५ 
एकुण वितरण १४०९.१५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 


२. सदर निधी वितरणाकरीता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा आयुक्त, 
महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमुन्यात सादर 
करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, वित्त 
विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण व सवितरण अधिकारी यांची 
राहील. 

४. सदर निधी सात दिवसाच्या आत महाराष्ट्र बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे यांचेकडून संबधितांना वितरीत 
करण्यात येईल, याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांनी घ्यावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०३/०२/२०२२ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 
देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२०८१५४९५००६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


N : | h ou=Women And Child Development 
| e S 1 Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
d p 1 | 2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe 
J a n a | वे n a t I 085ddbef06ea381e7e81401a472bbb966f 
7, cn=Nilesh Janardan Patil 
Date: 2022.02.11 13:01:44 +05'30' 


(डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


Cc Aw A LO 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 


१८.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१९. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


